जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुरु होणाऱ्या 
(Strengthening Teaching-Learning and 
Results for States (STARS)) या प्रकल्पासाठी 
सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य 
हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.४९/ 
एसडी-६, दि.११ फेब्रुवारी, २०२१. 

२. शालेय शिक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५८/एसडी-६, 
दि.०८ जून, २०२१. 

३. शालेय शिक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.८५/ 
अर्थसंकल्प, दि.२१ जून, २०२१. 

४. केंद्र शासनाने निधी वितरित केलेले आदेश दि.२६ मार्च, २०२१. 

५. शालेय शिक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/ 
एसडी-६, दि.२१ सप्टेंबर, २०२१. 

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२८२१/(४२/२१)/अर्थसंकल्प, 
दि. २७ सप्टेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना - 
जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व 


परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) 


(STARS) या प्रकल्पाकरिता इतर राज्यांसह महाराष्ट्र राज्याची Performance Grading Index 


मधील कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात आली आहे. समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमाखाली पूर्व 


प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी या वर्गामध्ये quae शिक्षण देणे आणि अध्ययन निष्पत्तीमध्ये वाढ करणे, 


शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या पध्दतीत सुधारणा, मूल्यमापन पध्दतीत सुधारणा याबाबींचा समावेडा सर्व 


पातळीवर करुन शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करणे हे STARS या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. इयत्ता 


६वी वर्गापासून व्यवसाय शिक्षणाचे Strengthening and Up gradation करणे यांचा अंतर्भाव या 


योजनेखाली करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मा. 


मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्याअनुषंगाने सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ 


क्र. १ नमूद शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाद्वारे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी दि.२६.०३.२०२१ 


रोजी रु.२५.०७४९ कोटी इतका निधी राज्य शासनास वितरित केला होता. त्या अनुषंगाने सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 


योजनेचे वित्तीय प्रमाण केंद्र व राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०% व ४०% असे असल्याने, वरील केंद्र 


शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१६.४१ कोटी इतका निधी वितरित 


करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच चालु वित्तीय वर्षात प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा व त्यानुसार राज्य 


हिस्सा वितरित करण्यासाठी, सदर योजना नवीन असल्याने, घेण्यात आलेल्या नवीन 


ळेखाशिर्षाखाली जुले, २०२१ च्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे केंद्र 


हिठझासाठी रु.१३०.४९ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. तसेच राज्य 


हिऱऱ्यासाठी ई-गव्हर्नन्स या लेखाशिर्षाखाली सदर योजनेसाठी रु.८६.९९ कोटी इतका नियतव्यय 


राखून ठेवण्यात आला असल्याने व तो पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करण्यात येणार असल्याने 


वरील अधिवेशनात रु.१०००/- इतक्या रकमेची लाक्षणिक पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली. 


यानुसार वरील प्रमाणे निधी वितरित करण्यास व पुनर्विनियोजनास नियोजन विभाग व वित्त 


विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यास प्राप्त केंद्र हिस्सा संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये 


वितरित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये ई गव्हर्नन्स या 


लेखाशिर्षाखालील नियतव्ययातून राज्य हिळड्यासाठी रु.१६.७१६६ कोटी इतका निधी 


पुनर्विनियोजनाद्वारे सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने स्टार्स 


प्रकल्पाचा राज्य हिस्सा वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व 


परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) 


(STARS) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता he शासनाने सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरिता 


उपलब्ध करुन दिलेल्या रू.२५,०७,४९,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी सात लाख एकोणपन्नास हजार 


मात्र) इतक्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१६.७१६६ कोटी (रुपये सोळा कोटी एकाहत्तर 


लाख सहासष्ट मात्र) वितरीत करण्यास या आदेझान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यथित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व 


परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) 


(STARS) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता वितरीत करावयाच्या तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय 


तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 


योजनेचे नाव 


लेखाशिर्ष व केंद्र [उदिष्ट [सन २०२१-२२|या विभागाच्या 
हिस्सा/ राज्य करिता पुरवणी | अर्थसंकल्प झ्ाखेने 
हिस्सा मागणीद्वारे पुनर्विनियोजनाद्वारे 
अर्थसंकल्पित निधी | उपलब्ध करून 

दिलेला निधी 


सदर शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत 
करण्यात 
येत 
असलेला 


निधी 
8 र ee ee 


जागतिक sg 
अर्थसहाय्यित 
राज्यातील शिक्षण 
पध्दतीतील 
अध्यापन, अध्ययन 
व परिणाम यांचे 
बळकटीकरण 
(Strengthening 
Teaching- 
Learning and 
Results for 
States) (STARS) 
Whey 


मागणी क्र. ई 2, | 39 
२२०२ 
सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ 
प्राथमिक शिक्षण, 
१०६ शिक्षक 
आणि इतर सेवा, 
(००) (०३) 
जागतिक 
बँकेद्वारे 
अर्थसहाय्यित 
राज्यातील 
शिक्षण 
पध्दतीतील 
अध्यापन, 
अध्ययन व 
परिणाम यांचे 
बळकटीकरण 
(राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) 
(2202 J ०१८) 


सहायक | मागणी 
(पुनर्विनियोजनाद्वारे 
रु.८६.९९ कोटी) 


अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


एकाहत्तर 
सहासष्ट मात्र) 


लाक्षणिक पुरवणी | रू.१६.७१६६ कोटी | रु.१६.७१६६ 
(रूपये सोळा कोटी | कोटी (रुपये 
लाख | सोळा कोटी 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१३ नोव्हेंबर, २०२० च्या 


पत्रान्वये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२१-२२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या उपक्रमांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9७९/एसडी-६ 


४. सदर खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. 
५. सदर योजनेसाठी सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, हे "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७३/२०२१/१४७१, 
दि.२४/०८/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०७/२०२१/ व्यय-५, 
दि.०३/०९/२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२८१३२५५९६२२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR 


(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
AL AAV ARISTA (TSA शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
; महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
; आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 
१२. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (सर्व) 
१३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) (स्वी 
१४. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१६. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 
१७. सर्व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, 
१८. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती (एस.डी.६). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


